अनधिकृत बांधकाम/अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मुलनासाठी 
आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांच्याकरीता 
पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांचे आस्थापनेवर पोलीस 
दलातील विविध संवर्गातील ७० पदे निर्माण करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ओपीओ-०८१४/प्र.क्र.८/पोल-३ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय मुख्य इमारत, मुंबई-३२ 
दिनांक: ३० मे, २०१५. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०८१४/प्र.क्र.८/पोल-३, दि.१.९.२०१४ 
२) अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे कार्यालय यांचे 
क्र. पोमसं/२६ब/संकीर्ण/बैठक/४१/२०१२, दि.२३.२.२०१५ चे पत्र. 
शासन शुध्दीपत्रक- 


मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकाम/अतिक्रमण नियंत्रण व 


निर्मुलनासाठी आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांच्याकरीता सदरहू महानगरपालिकेने पारित 


केलेल्या ठरावानुसार, WA आयुक्‍त, ठाणे शहर यांचे आस्थापनेवर नागरी पोलीस यंत्रणेसाठी तसेच 


स्वतंत्र कक्षासाठी विविध संवर्गातील ७० अस्थाई पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली होती. 


२. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स), पोलीस महासंचालक कार्यालय यांनी संदर्भाधीन क्र. २ 


वरील दि.२३.२.२०१५ अन्वये कळविल्यानुसार तसेच मिरा-भाईंदर महानगरपालिका ही पोलीस 


अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांच्या अधिनस्त क्षेत्रामध्ये येत असल्याने, संदर्भाधीन क्र. १ वरील दि.१.९.२०१४ 
रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये जेथे जेथे “पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर” असे नमूद केळे आहे त्याऐवजी 
“पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण”असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ओअपीओ-०८१४/प्र.क्र.८/पोल-३ 


३. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६०५१२५३४२३३२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KA DA M Digitally signed by KADAM 
DATTATRAY HANMANT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
DATTAT RAY MAHARASHTRA, ou=HOME DEPT,CID 
- 918120, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=KADAM 
H A N M A N T DATTATRAY HANMANT 
Date: 2015.06.05 12:56:18 +05'30' 
(द. ह. कदम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे स्वीय सहाय्यक 
प्रधानसचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका 

प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


—O 
= 
es 


१८ 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर 

. पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण 

.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. कोषागार अधिकारी, ठाणे 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 
. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग 

.गृह विभागातील सर्व सहसचिव, उपसचिव, अवरसचिव तसेच कार्यासन अधिकारी 

.गृह विभागाच्या अधीनस्त सर्व विभागप्रमुख/कार्यालयप्रमुख 

१९. 


निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


